उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखाळील सामान्य रुग्णालय, 
माळवणी-मालाड येथीळ एकुण vy अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-९८/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ४ एप्रिल,२०१८. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१०७/आरोग्य ३(अ) 

दि.२९.०१.२०१८. 
२) सहसंचालक, (रुग्णालय-राज्यस्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई याचे पत्र क्र. संआसे /कक्ष ३ / 
टे-५/ २०१८-१९/ ठाणे / अपदे /३०४१-४२/१८, दि.२३.३.२०१८. 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क, दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 

संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासननिर्णय क्र.अपदे २०१७/प्र.क्र.१०७/आरोग्य-३ अ, दि.२९.१.२०१८ 
अन्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील सामान्य रुग्णालय, 
मालवणी-मालाड येथील एकुण ४५ अस्थायी पदे चालू ठेवण्यास दि.१.१.२०१८ ते दि.२८.२.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

२.संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ४५ अस्थायी पदांना 
शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक- क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ५/०३/२०१८ 
मधील अटींच्या अधीन राहून, दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 

३.सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा 
आणि हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 

११०- रुग्णालये व दवाखाने 

११०-७- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना 

(0§)(09)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-९८/आरोग्य ३(अ) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक 
०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०३१७१९५८७२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


वी Digitally signed by Rajendra 
R aj e [] d ra Shamraoji Kaurte 
DN: CN = Rajendra Shamraoji 
aurte, C = IN, S = Maharashtra 


S h a mM fa O} | 0 = Government Of Maharashtra, 


OU = Public Health Department 
Date: 2018.04.04 12:16:41 


Kaurte +0530 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, मुंबई. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 

५. जिल्हा हल्य चिकित्सक, ठाणे 

६. अधिक्षक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, मालवणी मालाड, जि.बोरीवली. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

१०.अवर सचिव(सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प),सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


मुंबई मंडळ, ठाणे अंतर्गत सामान्य रुग्णालय, मालवणी-मालाड येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ.क्र | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, पदनाम पदसंख्या वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये पदे चालू लेखाशिर्ष 
क्रमांक व दिनांक ठेवली त्याचा क्रमांक व दिनांक 
षि शासन निर्णय क्र.डिएचसी वैद्यकिय अधिक्षक वर्ग-१ | १५६००-३९१०० ग्रेड पे सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन मागणी क्रमांक आर-१ 
३०१०/प्र.क्र.१८८/ आरोग्य-३, ६६०० निर्णयक्र.अपदे२०१७/प्र.क्र.१०७/आरोग्य- 
दि.२/२/२०११ ३अ, दि.२९.१.२०१८ २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
9 द्यकिय अधिकारी वर्ग-२ २ १५६००-३९१०० ग्रेड पे : 
bits 09 - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
३ वैद्यकिय अधिकारी वर्ग-२ (RTT व | १५६००-३९१०० ग्रेड पे कड ey nee 
प्रसुतीतज्ञ) ११०- ७ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - 
प्रसुतीतज्ञ) ५४०० व 
राज्य योजनांतर्गत योजना 
8 वैद्यकिय अधिकारी वर्ग-२ (बघिरीकरण) ne 44g 00-38900 ग्रेड पे ones 
( ०६ )(09) - मुफसल क्षेत्रातील अ त्तर 
५४०० 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 
4 द्यकिय अधिकारी वर्ग-२ (ब ae १५६००-३९१०० ग्रेड पे 
(२२१० ०२२६) 
५४०० 
& वैद्यकिय अधिकारी वर्ग-२ (भिषक) aa १५६००-३९१०० TST 
५४०० 
७ वैद्यकिय अधिकारी वर्ग-२ (शास््रक्रिया) शं १५६००-३९१०० FST 
५४०० 
ह सहाय्यक अधिसेदि -3 | 9300-38200 ग्रेडपे 
४४०० 
९ परिसेविका वर्ग-३ 2 9300-38200 ग्रेडपे 
8300 
a अधिपरिचारीका वर्ग-३ १२ ९३००-३४८०० ग्रेडपे 
४२०० 
षि १ क्ष-किरण तंत्रज्ञ वर्ग-३ शती ९३००-३४८०० ग्रेडपे 
४२०० 
१२ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ वर्ग-३ शिंगी ९३००-३४८०० ग्रेडपे 


४२०० 


१३ औषधनिर्माता वर्ग-३ ३ ९३००-३४८०० ग्रेडपे मागणी क्रमांक आर-१ 
४२०० 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
१४ प्रयोगशाळा सहाय्यक वर्ग-३ शि ५२००-२०२०० ग्रेडपे 
शासन निर्णय क्र.डिएचसी seed सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय |।०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
३०१०/प्र.क्र.१८८/ आरोग्य-३, निर्णयक्र.अपदे२०१७/प्र.क्र.१०७/आरोग्य- ।११०- रुग्णालये व दवाखाने 
१५ | दि.२/२/२०११ बाहयरुग्ण विभाग सेवक वर्ग-४ शिंगं ४४४०-७४४० ST ३अ, दि.२९.१.२०१८ वते जगातच 
११०- ७ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - 
१३०० ह कोली व 
राज्य योजनांतर्गत योजना 
१६ शास्त्रक्रियागृह परिचर वर्ग-४ शिंगी ४४४०-७४४० ग्रेडपे ती 
( ०६ )(०१) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 
१३०० 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 
१७ we -¥ 4 ४४४०-७४४० TST 
(2240 ०२२६) 
१३०० 
१८ ब्रणोपचारक वर्ग-४ शिवी ४४४०-७४४० Tet 
१३०० 
१९ प छु २ ४४४०-७४४०  ग्रेडपे 
१३०० 
२० शिपाई वर्ग-४ २ ४४४०-७४४० Tet 
१३०० 
२१ सहा.अधिक्षक वर्ग-३ a ९३००-३४८०० WSU 
४२०० 
२२ वरिष्ठ लिपीक वर्ग-३ io 4200-20200. TST 
२४०० 
23 कनिष्ठ लिपीक वर्ग-३ a 4200-20200 TST 
१९०० 
२४ बाहयरुग्ण लिपीक वर्ग-३ a 4200-20200 TST 
१९०० 
एकूण 84 


